महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात 
येणा-या विविध योजनांच्या खर्चासाठी 
(कार्यक्रमांतर्गत) प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- १८/११/२०२२ 
वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६ (सुधा-१/ 

का-४, दि.५.१०.२०१६ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३ 

दि.०४.०४.२०२२ 
४ शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग:उसाअ २०२१/प्र.क्र./३२/उसाआअ/कार्या-६ 

दि.२४.१२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील 


साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदानप्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने 
महाराष्ट्र Wey उदू साहित्य्‌ अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये उर्दू साहित्य अकादमीमार्फत राबविण्यात येणा-या 
योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून सदर योजनांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी 
करण्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकरिता 
रु.१,३१,००,०००/- (रूपये एक कोटी एकतीस लाख wad) इतकी तरतूद मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. या तरतुदीतून सन २०२२-२३ मध्ये योजना राबविण्यासंबंधात प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ २ अन्वये महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून राबविण्याकरीता 
शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांपैकी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खालील 
योजना त्यापुढे दर्शविलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 


प्रत :- 


अ.क्र योजना खर्च मर्यादा 
१. | | इम्कान या त्रेमासिकांचे WHR (२ अंक) रु.२ लाख 
२. | उदू मुशायरा आयोजित करणे. (मुंबई व राज्यातील अन्य २। रु.२१ लाख 
ठिकाणे) 
ग्रंथालयांना उदू नियतकालिके व पुस्तके पुरविणे. रु.१० लाख 
४. | Bg पुस्तके व अनुवादीत पुस्तकांच्या प्रकाहनासाठी आथिक मदत | रु.६ लाख 
५. | उर्दु कवी/लेखक यांच्या पुस्तकांना पारितोषिके रु.६ लाख 
६. । उर्दु पत्रकारांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन रु.२ लाख 
७. | उर्दु भाषेतील उल्लेखनिय कामगिरी बद्दल पारितोषिके रु.१४ लाख 
एकूण रु.६१ लाख 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेडई-०१, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम ०१-अल्पसंख्याक सहाय्य (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उर्दू 
साहित्य अकादमीच्या विविध योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२३५ बी ०९४)” याखालील सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३.  हाझासन निर्णयवित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प- 
३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक 
२०२२१११८१२५०३९३४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHARANI 


UTTAM PATIL उणी 
(आझाराणी पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-४)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२ 


. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 


७. निवडनस्ती (महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


